पोलीस शल्य चिकित्सक, जे.जे शवविच्छेदन केंद्राच्या 
आस्थापनेवरील ११० अस्थायी पदांनाव पोलीस शल्य 
चिकित्सक,जे.जे शावविच्छेदन केंद्राअंतर्गत सिध्दार्थ 
रुग्णालय, गोरेगांव येथील शवविच्छेदन केंद्राकरीता नव्याने 
निर्माण झालेल्या २२ च्या अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२० 
पासून दि.२८.०२.२०२१ पर्यंत मुदतवाढदेण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. सीआरए-०६२०/प्र.क्र.१२०/पोल-४ 
दुसरा मजला मंत्रालय, मुंबई-४०००३२, 
दिनांक: १७ सप्टेंबर, २०२०. 


संदर्भ:- १) गृहविभाग, शासन निर्णय,क्र.सीआरए-०६२०/ प्र.क्र.१२०/ पोल-४,दि.१६.०३.२०२०. 

२) सह पोलीस आयुक्त (प्रशासन),पोलीस आयुक्त,बृहन्मुंबई यांचे क्र.सीपी/डी.२(६)/ टी.ई. 
मुदतवाढ/एमकेजी/९९/२०२०,दि.१७.०८.२०२० चे पत्र. 

3) पोलीस शल्य चिकित्सक,मुंबई,) पोलीस शल्य चिकित्सक यांचे कार्यालय,जे.जे 
शवविच्छेदन,केंद्र,भायखळा,मुंबई यांचे पत्र जा.क्र.पोडचि/जेजेशविके/जेजे/४१०/२०२०, 
दि.१३.०८.२०२० चे पत्र. 

४) वित्त विभाग,शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि.३१.०८.२०२०. 


शासननिर्णय :- 

पोलीस aed चिकित्सक,जे.जे शवविच्छेदन केंद्राच्या आस्थापनेवरील ११० अस्थायी पदांना वित्त 
विभागाच्या सहमतीने वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. तसेच वरील संदर्भक्र. १ येथील शासन 
निर्णयान्वये सदर ११० अस्थायी पदांनादि.०१.०३.२०२० ते दि.३१.०८.२०२० पर्यंत अटींच्या अधिन राहून 
मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. वित्त विभागाच्या उपरोक्‍त नमूद संदर्भ क्र.४ येथील शासन निर्णयान्वये अस्थायी 
पदांना दि.०१.०९.२०२० ते दि.२८.०२.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना 
प्रदान करण्यात आळेळे आहेत. उपरोक्त संदर्भ क्र. २ येथील पत्रान्वये सह पोलीस आयुक्‍त (प्रशासन),पोलीस 
आयुक्त,बृहन्मुंबई यांनी पोलीस शल्य चिकित्सक,जे.जे शवविच्छेदन केंद्राच्या आस्थापनेवरील ११० अस्थायी 
पदांना दि.०१.०९.२०२० पासून पुढे मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव शासन मान्यतेसाठी सादर केलेला आहे. तसेच, 
पोलीस आयुक्‍्त,बृहन्मुंबई यांचे अधिनिस्त असलेल्या पोलीस शल्य चिकित्सक, जे.जे.शवविच्छेदन केंद्राअंतर्गत 
सिध्दार्थ रुग्णालय, गोरेगांव येथीलडशवविच्छेदन केंद्राकरिता नव्याने निर्माण केलेल्या २६ पदांपैकी २२ पदांना 
दि.०१.०९.२०२० पासून पुढे मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव संदर्भ क्र.3 येथील पत्रान्वये शासन मान्यतेसाठी सादर 
केलेला आहे.त्यानुसार,सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रात नमूद केलेल्या ११० अस्थायी पदांसह नवनिर्मित २२ 
पदांसह एकूण १३२ अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२० ते दि.२८.०२.२०२१ पर्यंत खालील अटींच्या अधीन राहून 
मुदतवाढ देण्यास शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 


१) प्रस्तावित करण्यात आलेल्या पदांपैकी कोणतेही पद सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ रिक्‍त नाही व पदे 
ज्या कारणासाठी, अटी व शर्तीचे अधीन राहून मंजूर केली आहेत त्यांचे पालन करण्यात आले आहे. 
२) वित्त विभाग,शासन निर्णयक्र. पदनि२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि.३१.०८.२०२० नुसार विहित 
केलेल्या अटींचे व शर्तीचे कटाक्षाने पालन करण्यात यावे व त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येईल. 
३) अस्थायी पदांचे वेतन व भत्त्यांवरील खर्च मंजूर अनुदानातून भागविण्यात येईल. 
२. यासाठी होणारा खर्च गृह विभाग, मागणी क्र. “बी-१, २०५५-पोलीस (००) १०८ राज्य मुख्यालय पोलीस 
१०८ (०६) पोलीस डाव परिक्षा केंद्र, (०६) (०१), बृहन्मुंबईतील पोलीस डाव परिक्षा केंद्र (२०५५ ०३९१) ०१ वेतन"या 
लेखाशिर्षाखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीआरए-०६२०/प्र.क्र.१२०/पोल-४ 


३. सदर झासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णयक्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/ आ.पु.क., दि.३१.०८.२०२० 
अन्वये मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००९१७१३२४३५६६२९ असा आहे. हा आदेडशा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Somnath Vasant Potare 


So mn ath Vasant DN: CN = Somnath Vasant Potare, C = IN, S = 
Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, 
OU = Home Department 
Potare Date: 2020.09.17 13:29:27 +05'30' 
(सोमनाथ पोटरे) 


अवर सचिव, गृहविभाग, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 

पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, 

पोलीस शल्यचिकित्सक, जे.जे. शवविच्छेन केंद्र, भायखळा, मुंबई, 
महालेखापाल, महाराष्ट्र १ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), मुंबई, 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

६. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई, 

७. वित्त विभाग (व्यय-७ - वित्तीय सुधारणा १), मंत्रालय, मुंबई, 

८. निवडनस्ती/गृह विभाग (पोळ-४). 


०७८ “७ A -0 


पृष्ठरपैकी२ 


पोलीस शल्य चिकित्सक, शवविच्छेदन केंद्र, भायखळा, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील ११० व नव्याने निर्माण झालेल्या 22 अस्थायी पदांसह 
एकूण १३२ अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत 
गृह विभाग,शासन निर्णय क्र.सीआरए-०६२० /प्र.क्र.१२० /पोल-४, दिनांक १७.०९.२०२० सोबतचे विवरणपत्र. 


अ.क्र पदनाम पदसंख्या पदे निर्माण केल्याचा शासन निर्णय क्रमांक व दिनांक 

ze 2 ३ 8 
** यापूर्वी अस्थायी पदांना मुदतवाढ मिळाल्याचा शासन निर्णय क्रमांक व दिनांक- क्र. सीआरए- ०६२० /प्र.क्र.१२०/पोल-४,दि.१६/०३/२०२० 

१ कार्यालयीन अधिक्षक i= 2a =] क्र.सीआरए ०२०७-सीआर-१०१-पोल-४,दि.३०/०६/२००८ 
२ प्रशासकिय अधिकारी (पूर्वीचे निबंधक) | = a 3] क्र.सीआरए-०१७८ए-३४०१५-पोल-४,दि.०४/०७/१९७९ 
३ वैद्यकिय अधिकारी i “as क्र.सीआरए-०१८९-१७७०/(३८)-पोल-४,दि.१०/०८/१९९० 
¥ वैद्यकिय अधिकारी ३ क्र.सीआर-१०९५-११७६/(५८)-पोल-४,दि.३१/०८/१९९५ 
ष्‌ वरिष्ठ लिपिक f= =a | क्र.सीआरए ०२०७-सीआर-१०१-पोल-४, दि.३०/०६/२००८ 
द ए.सी.प्ळांट ऑपरेटर ३ क्र.सीआरए-१०८३-३१५८६-पोल-४, दि.११/०५/१९८४ 
७ ए.सी.प्ळांट ऑपरेटर ae क्र.सीआरए-१०९६-२२७८-न.भा. पोल-४, दि.१३/०३/१९९७ 
८ सहाय्यक लेखा अधिकारी ee क्र.सीआरए-१०८४-१५८३७-पोल-४, दि.३०/०७/१९८७ 
९ शवगृहसेवक (वर्ग-४) 1 १___| क्र.सीआरए-१०७५-१२५२३-१०पोल-४, दि.२५/०३/१९५७ 
१० शवगृहसेवक (वर्ग-४) 1 १___| क्र.सीआरए-१०७८ अ-३४०१५-१०पोल-४, दि.०४/०७/१९७९ 
११ शवगृह सहाय्यक (वर्ग ४) ३ क्र.सीआरए-१०९५-११७६(५८)पोल-४, दि.३१/०८/१९९५ 
१२ शवगृह सहाय्यक (वर्ग ४) किक का क्र.सीआरए-०२०७-सीआर-१०१-पोल-४, दि.३०/०६/२००८ 
१२३ शिपाई | कै. ॥| क्र.सीआरए-०२०७-सीआर-१०१-पोल-४, दि.३०/०६/२००८ 
शड शिपाई Pe "गी. | क्र.सीआरए-०२०७-सीआर-१०१-पोल-४, दि.३०/०६/२००८ 
gu सफाईंगार २ क्र.सीआरए-०२०७-सीआर-१०१-पोल-४, दि.३०/०६/२००८ 
१६ वैद्यकीय अधिकारी शिळ आ क्र.सीआरए-०१७८-अ-३४०१५-पोल-४, दि.०४/०७/१९७९ 
१७ वैद्यकीय अधिकारी २ क्र.सीआरए-०१७९-६१२१ -पोल-४, दि.०८/१०/१९८० 
Re वैद्यकीय अधिकारी Po ae क्र.सीआरए-०१९५-११७६(७५८) -पोल-४, दि.०१/०८/१९९५ 
१९ अभिलेख लिपिक | क्र.सीआरए-०१७८-अ-३४०१५-पोल-४, दि.०४/०७/१९७९ 
२० लिपिक टंकलेखक (वर्ग-३) मेडिको लिगल Fe | क्र.सीआरए-०१७८-अ-३४०१५-पोल-४, दि.०४/०७/१९७९ 
22 लिपिक टंकलेखक (वर्ग-३) शिक डास क्र.सीआरए-०१७८-अ-३४०१५-पोल-४, दि.०४/०७/१९७९ 
२२ ए.सी.प्ळांट ऑपरेटर ३ क्र.सीआरए-०१७९-६११२-पोल-४, दि.३०/०१/१९८१ 


२३ शवगृह सहाय्यक (वर्ग ४) ॥ _ ही. "| क्र.सीआरए-०२०७-सीआर-१०१पोल-४, दि.३०/०६/२००८ 
रड शवगृह सहाय्यक (वर्ग ४) ३ क्र.सीआरए-०१७८-अ-३४०१५-पोल-४, दि.०४/०७/१९७९ 
२५ शवगृहसेवक (वर्ग ४) ७ क्र.सीआरए-०१७८-अ-३४०१५-पोल-४, दि.०४/०७/१९७९ 
२६ नाईक (वर्ग-४) | oe. of क्र.सीआरए-०१७८-अ-३४०१५-पोल-४, दि.०४/०७/१९७९ 
२७ शिपाई शिळ उगा क्र.सीआरए-०२०७-सीआर-१०१-पोल-४, दि.३०/०६/२००८ 
२८ HIST 2 क्र.सीआरए-०२०७-सीआर-१०१-पोल-४, दि.३०/०६/२००८ 
२९ शवविच्छेदन सेवक(वर्ग-४) ४ क्र.सीआरए-०१७८-अ-३४०१५-पोल-४, दि.०४/०७/१९७९ 
३० वैद्यकीय अधिकारी (वर्ग -२) ३ क्र.सीआरए-०१८४-१५८३८ -पोल-४, दि.३०/०७/१९८७ 

३१ वैद्यकीय अधिकारी (वर्ग -२) |: a | क्र.सीआरए-१०९५-११७६(५८) -पोल-४, दि.३१/०८/१९९५ 
३२ लिपिक टंकलेखक (वर्ग-३) ३ क्र.सीआरए-०१८४-१५८३८ -पोल-४, दि.३०/०७/१९८७ 

३३ ए.सी.प्लॉट ऑपरेटर (वर्ग-३) ३ क्र.सीआरए-०१८४-१५८३८ -पोल-४, दि.३०/०७/१९८७ 
र्ड शवगृह सहाय्यक (वर्ग ४) ४ क्र.सीआरए-०१८४-१५८३८ -पोल-४, दि.३०/०७/१९८७ 
३५ नाईक (वर्ग-४) शिळ ले क्र.सीआरए-०१७८-अ-३४०१५-पोल-४, दि.०४/०७/१९७९ 
३६ शिपाई a: ae क्र.सीआरए-०२०७-सीआर-१०१-पोल-४, दि.३०/०६/२००८ 
३७ सफाईगार २ क्र.सीआरए-०२०७-सीआर-१०१-पोल-४, दि.३०/०६/२००८ 
BC शवविच्छेदन सेवक(वर्ग-४) ४ क्र.सीआरए-०१७८-अ-३४०१५-पोल-४, दि.०४/०७/१९७९ 
३९ शवगृहसेवक (वर्ग-४) ७ क्र.सीआरए-०१८४-१५८३८ पोल-४, दि.३०/०७/१९८७ 

Xo वैद्यकीय अधिकारी (वर्ग -२) ४ क्र.सीआरए-०१९८-३४१४(४७) -पोल-४, दि.०९/०७/१९९९ 
डर लिपिक टंकलेखक (वर्ग-३) २ क्र.सीआरए-०२०७-सीआर-१०१-पोल-४, दि.३०/०६/२००८ 
डर ए.सी.प्लॉट ऑपरेटर (वर्ग-३) ३ क्र.सीआरए-०१९८-३४१४(४७) -पोल-४, दि.०९/०७/१९९९ 
डर शवगृह सहाय्यक (वर्ग ४) ३ क्र.सीआरए-०१९८-३४१४(४७) -पोल-४, दि.०९/०७/१९९९ 
डड MATS सहाय्यक (वर्ग ४) | 9 | क्र.सीआरए-०२०७-सीआर-१०१-पोल-४, दि.३०/०६/२००८ 
४५ शिपाई hore od क्र.सीआरए-०२०७-सीआर-१०१-पोल-४, दि.३०/०६/२००८ 
४६ सफाईगार २ क्र.सीआरए-०२०७-सीआर-१०१-पोल-४, दि.३०/०६/२००८ 
४७ शवगृह सेवक (वर्ग-४) ४ क्र.सीआरए-०१९८-३४१४(४७) -पोल-४, दि.०९/०७/१९९९ 
WC शवगृह सेवक (वर्ग-४) ३ क्र.सीआरए-०२०७-सीआर-१०१-पोल-४, दि.३०/०६/२००८ 
४९ शवविच्छेदन सेवक(वर्ग-३) ४ क्र.सीआरए-०१९८-३४१४(४७) -पोल-४, दि.०९/०७/१९९९ 
Ko लघुलेखक (वर्ग -3) ae el क्र.सीआरए-०१९८-३४१४(४७) -पोल-४, दि.०९/०७/१९९९ 
५१ लिपिक टंकलेखक (वर्ग-३) Pd क्र.सीआरए-०१९८-३४१४(४७) -पोल-४, दि.०९/०७/१९९९ 


QR शिपाई (वर्ग-४) ee क्र.सीआरए-०१९८-३४१४(४७) -पोल-४, दि.०९/०७/१९९९ 

43 वैद्यकीय अधिकारी (वर्ग -२) ४ क्र.सीआरए-०६१४/प्र.क्र.३१७/पोल-४, दि.३१/०५/२०१९ (नव्याने निर्माण केलेली Fe) 

uy लिपिक टंकलेखक (वर्ग-३) ३ क्र.सीआरए-०६१४/प्र.क्र.३१७/पोल-४, दि.३१/०५/२०१९ (नव्याने निर्माण केलेली Fe) 

ष्ण शवगृह सहाय्यक (वर्ग ४) ४ क्र.सीआरए-०६१४/प्र.क्र.३१७/पोल-४, दि.३१/०५/२०१९ (नव्याने निर्माण केलेली Fe) 

५६ शवविच्छेदन सेवक(वर्ग-३) ४ क्र.सीआरए-०६१४/प्र.क्र.३१७/पोल-४, दि.३१/०५/२०१९ (नव्याने निर्माण केलेली पदे) 

५७ शवगृह सेवक (वर्ग-४) ७ क्र.सीआरए-०६१४/प्र.क्र.३१७/पोल-४, दि.३१/०५/२०१९ (नव्याने निर्माण केलेली Fe) 
एकूण १३२ 


